राज्य योजना सन २०२३-२४ 
डॉ. इयामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६- 
८७११) या योजनेतर्गत निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र.२४३/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२३. 
संदर्भ :- 
१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र.२४३/फ-१, दिनांक 
०५.०९.२०२३ 

शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधिन क्र. १ च्या शासन निर्णयाच्या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील अनुक्रमांक २ मध्ये “उप 
वनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे गावांकरीता प्रति गाव रु. १५.०० लक्ष प्रमाणे.” असे नमुद करण्यात आले आहे. 
त्या ऐवजी “उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे यांचेकडील १५ गावांकरीता प्रति गाव रु. २५.०० लक्ष 
प्रमाणे.”असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२ ३०९१४१२००४८७३१९ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SIDDESH हशी 
TUKARAM ला 
SAWARDEKAR घि 
(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपुर/पश्चिम, मुंबई. 


५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपूर. 

६. वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर. 

७. उप वनसंरक्षक (वन्यजीव) ठाणे 

८. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक) मध्य चांदा / गोंदिया 

९. महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
१०. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


